प्रशासकीय मान्यता 
बाळापूर, जिल्हा अकोला येथील 


न्यायालयीन इमारतीभोवती 
safe बांधण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 


शासन निर्णय, क्र. सीसीबी-११२२/प्र.क्र.१७४/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी २०२३ 


प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६००१/ २००८ (२६)/२१४६/३९०८६, दिनाक २१ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

बाळापूर, जिल्हा अकोला येथील न्यायालयीन इमारतीभोवती आवारभिंत 
बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

बाळापूर, जिल्हा अकोला येथील न्यायालयीन इमारतीभोवती आवारभिंत 
बांधण्याकरिता रु.९९,९०,०००/- (रुपये नव्याण्णव लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Tres प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
१. । अंदाजानुसार भिंत बांधण्याचा खर्च ८२,१४,७८३/- 
२. | रॉयल्टीची रक्‍कम १,३९,२२६/- 
३. | चाचणीची रक्‍कम ३३, ६७०/- 
४. । वस्तू निसेवा कर (१८%) १४,७८,६६१/- 
५. | भाववाढ (9%) टरे,१४८/- 
६. । कामगार वीमा (०.५%) ४१,०७४/- 
एकूण ९९,८९,५६२/- 
म्हणजेच ९९.९० लक्ष 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत 
नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-1122/प्र.क्र.174/का-13 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना प्रमुख जिल्हा व स्त्र 
UAT, अकोला यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही 
दृष्टीने विशोष दक्षता घेण्यात यावी. 


७ अंदाजपत्रकीय कामात बदल HS A. 


८) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


९) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर 
कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


3. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्‍त कामासाठी "मागणी sh. एच - ८, ४०५९, 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च - ०१, कार्यालयीन इमारती - ०५१, बांधकाम 8 
कार्यक्रमांतर्गत - (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा) (०३) (०१) मोठी 
बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ - मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (29) न्यायादान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना-केंद्र हिस्सा) (29)(09) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ - मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)" 
या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :२००/२०२२/ 
इमा-२, दिनांक २ डिसेंबर, २०२२ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण- 
२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, 
परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/ प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-1122/प्र.क्र.174/का-13 


प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
दघ. सदर शासन निर्णय महराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०१२४११२९२०५९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


NITIN V 
JIWANE 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 

नागपूर, 

७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 

८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१२) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

) 

) 


93) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१४ अपर आयुकत व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


